जल जीवन farm अंतर्गत राज्य व जिल्हा 
स्तरावर कार्यरत प्रतिनियुक्‍्तीवरील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते यावरील 
खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 
(२२१५ ९९७१, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२४/प्र.क्र.२५४/पापु-१० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३१ मे, २०२४ 


वाचा - 
१) प्रकल्प संचाळक तथा सहसंचालक (वित्त), जल जीवन Fs, राज्य पाणी व स्वच्छता Fars यांचे 
पत्र क्र. रापास्वमि-०८/लेशा/प्र.क्र.०३/२०२३/१०२२, दि. ०८.०५.२०२४ 


प्रस्तावना 

सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात जल जीवन Fs अंतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्यरत 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते यावरील खर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्र. वाय- 
०२, लेखाशिर्ष २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, 
(०२), जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२९) जळ जीवन अभियान सहाय्यिकृत बाबी व पाणी 
गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%)(कार्यक्रम) (२२१५ ९९७१)” या 
ळेखाशिर्षांतर्गत ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाखाली BW. २५,००,००,०००/- इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. जल जीवन Fars अंतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्यरत 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यावरील चाळू आर्थिक वर्षातील पुढील 
कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी बीम्सवर उपलब्ध असलेला रू. ५.९० कोटी इतका निधी fea 
संचालक, जल जीवन Fer, राज्य पाणी व स्वच्छता fart यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण प्रणाली (बीम्स प्रणाली) द्वारे उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात जल जीवन fart अंतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्यरत 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यावरील पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी 
रू. ५.९० कोटी (अक्षरी रूपये पाच कोटी नव्वद लाख फक्त) इतके अनुदान मिशन संचालक, जल जीवन 
मिशन, राज्य पाणी व स्वच्छता मिन यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


०२. जल जीवन मिडान अंतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्यरत प्रतिनियुक्‍तीवरील 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते याकरीता उक्त लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांक: जजीमि-२०२४/प्र.क्र.२५४/पापु-१० 


०३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार प्रत्यक्ष 
खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 


०४. सदरचा खर्च “मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, 
१०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२), जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२९) जल जीवन 
अभियान सहाय्यिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा 
४०%)(कार्यक्रम) (२२१५ ९९७१)” या लेखाशिर्षांतर्गत ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाखाली 
दर्शविण्यात यावा. 


०५. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या शासन 
निर्णयानुसार ते "बिनझार्त" स्वरुपाचे आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५३११३१३१३०५२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD SWAMI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=aaf002dc55f52d8292cd1b6 
00e0a80b7cf5 1b57c6f840c909c7640 
7640c157f4, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 

S W A M | serialNumber=8D84D41A9008354A 
OAF034B551119753B7D1C967B179A 
C7110EAA1867A160049, 


cn=PRASAD SWAMI 
Date: 2024.05.31 13:59:27 +05'30' 


(प्रसाद स्वामी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. aM संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता aM, बेलापूर, नवी मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

५. सह सचिव/ उप सचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (कार्यासन पापु-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


